टिळकनगर AR) पो.स्टे गु.नों.क्र.२५४/२०१२ 
मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. असीम सरोदे यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.१३५/पोळल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१४. 


संदर्भ ares अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१४/ए.एस.६४/डी-१४, दिनांक 
११.०७.२०१४. 


शासन निर्णय :- 


टिळकनगर (A) पो.स्टे गु.नों.क्र.२५४/२०१२ मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 


शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. असीम सरोदे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 


संदर्भाधीन दिनांक ११.०७.२०१४ च्या अधीसूचनेद्वारे विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. असीम सरोदे यांना खालीलप्रमाणे फी अदा 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु . १०,०००/- 


त्याव्यतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. असीम सरोदे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा 


अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१४/प्र.क्र.१३५/पोल-१० 


३. यासाठीयेणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ३३३/१४/व्यय-७, दिनांक 


०५.०८.२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १४०९१०१८०६३७६१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 


Ve ers j n h Muralidhar Patil 


DN: CN = Veersinh Muralidhar 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 


M U fa | l d h a | = Government Of Maharashtra, 


OU = Home 


P ati | Date: 2014.09.11 15:50:22 


+05'30' 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अँड. श्री. असीम सरोदे, प्रथमेश को.ऑप.हौ.सो, ५ वी गल्ली, प्रभात रोड,पुणे ४११ ००४. 
विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-१०). 


one SG  -€४ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


